पोळीस saya, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील विविध संवर्गांतील १,१२६ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोळ-८ 


२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० मार्च, २०२४. 
वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दि.२६.०९.२०२३. 


२) TAM आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/पमोवा/३५/२०२४,दि.१३.०२.२०२४. 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


पोळीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या विविध 


संवर्गातील १,१२७ अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. सदर 


मुदतवाढ संपुष्टात आली असल्याने, संदर्भ क्र. २ येथील प्रस्तावान्वये पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


यांनी सदर ११२६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.3 येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 


आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 


करण्यात आलेल्या Wd, ज्यांचा समावेडा आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अझ्ञा अस्तित्वात 


असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


देण्यात आली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद ११२६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पोलीस आयुक्त, 


बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२६ अस्थायी पदांना शासन निर्णय वित्त 


विभाग दि.२१.०२.२०२४ मधील अटींच्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २० ATA, २०२४. 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, “२०५५ पोलीस १०८ राज्य 


मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) (०१) आस्थापना” या लेखाशिर्षाखालील सन २०२४- 


२०२५ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


३. सदरचा आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त राहणार 


नाहीत या अटीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥१/959॥॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०३२०१३१२३५०७२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, ०५०४६१६ OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cd4e9f6041c76a9f3fd5cbcbc45affce68bbd6f32230f0 
5b4a2b54b875937776, postalCode=400032, st=Mah. ht 


if 
serialNumber=B20C807A335731 10F6D8441C862B04F588119 
N A H U M ALI 35279DCAD666C42A2F ABC6C24E8, cn=CHHAYA NATHU 
T MALI 


Date: 2024.03.20 13:21:50 +05'30' 


( छायान.माळी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


४. महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


५. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 


६. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


७. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 


८. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९. कार्यासन अधिकारी (आ.पु.क.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. कार्यासन अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११. निवडनस्ती पोल-८, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२६ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


अ. । पोलीस आयुक्त विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा 
क्र.। टि.ई.क्रमांक पदनाम पदसंख्या गृह विभाग शासन निर्णय 
| १ | २ ३ लिक आक 4 & 
q ७७३ वाहतूक नियंत्रण शाखेसाठी पोलीस पोलीस निरीक्षक ४ टिआरए ०१८६/२७५३/२/पोल-८, दि.२३/०९/१९८८. 
अधिकारी दर्जाच्या संख्येत कर्मचारी /  । पोलीस उप निरीक्षक २५ 
वाढ सहा.पोळीस उपनिरीक्षक १२ UNS २६९२/प्र.क्र.४६७/पोलळ-३, दि.०५/०७/१९९२ अन्वये एक पद 
पोलीस हवालदार ४८ | दि.५.०७.१९९२ शासनास प्रत्यर्षित केले. 
पोलीस हवालदार लेखनिक १ 
पोलीस शिपाई १८० 
पोलीस शिपाई लेखनिक १ 
पोलीस शिपाई चालक १३ 
एकूण २८४ 
२ ८३२ वाहतुक शाखेसाठी चालक पदे निर्माण । पोलीस शिपाई चालक २७ | क्र.टिआरए १३९१/१९/पोल-८, दि.२९/०६/१९९२. 
करण्याबाबत एकूण २७ 
३ ८४२ बेलोबॉय हे पद कायम स्वरुपी निर्माण बेलोबांय कम शिपाई पिं क्र.टिआरए १६९१/३/पोल-८, दि.११/११/१९९२ 
करण्याबाबत एकूण ० .नि.क्र.सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३,दि.३०.०६.२०२३ अन्वये पोलीस घटक 
र्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात 
1 असून त्यानुसार घट दर्शविण्यात आलेल्या व सद्यस्थितीत या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर रिक्‍त असलेले बेलोबॉय हे पद कमी करण्यात येत आहे. 
४ ८८६ बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक शाखेसाठी सहा.पोलीस उपनिरीक्षक २६ | क्र.टिआरए १५९४/४९/पोल-८, दि.२२/०८/१९९५. 
नवीन पदे निर्माण करणे पोलीस हवालदार १०७ 
पोलीस नाईक ० 
पोलीस शिपाई &3 
एकूण १९६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक : २० मार्च, २०२४. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. टिआरए-२०२३/प्र.क्र.३३१/पोल-८, दिनांक २० मार्च, २०२४ चे सहपत्र 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १,१२६ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे पदांचे विवरणपत्र 


NATHU MALI 


अ. | पोलीस आयुक्त विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्माण केल्याचा 
क्र. | टि.ई.क्रमांक पदनाम पदसंख्या गृह विभाग शासन निर्णय 
1१ २ २ ३ | oe ५ 
षु ९४० महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्षासाठी पोलीस शिपाई चालक १ क्र.पीपीए १३९४/५/भाग-४/पोल-८, दि.२७/०९/२००२. 
पदे निर्माण करणे एकूण १ 
& ९४३ बृहन्मुंबई पोलीस वाहतुक शाखेसाठी पोलीस उप निरीक्षक २ क्र.टिआरए ०१०३/६६९/प्र.क्र.१०/पोल-८, दि.१९/०९/२००३ 
नवीन पदे निर्माण करणे पोलीस शिपाई 9 पुरक पत्रक समक्रमांक दिनांक 98.08.2003 
एकूण ९ 
७ ९४५ न्यायाधिन कैद्यांची न्यायालयात तथा पोलीस निरीक्षक १ एमआयएस ०१०४/प्र.क्र.७७/२/पोल-८, दि.१२/०७/२००४. 
रुग्णालयात ने आण करण्यासाठी पदे- । सहाय्यक पोलीस निरीक्षक २ 
निर्माण करणे पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
सहा.पोलीस उप निरीक्षक ३५ 
पोलीस हवालदार ११० 
पोलीस शिपाई ४२६ 
एकूण ६०९ 
एकूण पदे | ११२६ 


2.5.4.20=cd4e9f6041c76a9f3fdScbcbc45affce68bbd6f32230f05b4a 

2b54b875937776, postalCode=400032, ‘Mah hi 
rialNumber=B20C807A335731 10F6D8441C862B04F5881 193527 

9DCAD666C42A2FABC6C24E8, -CHHAYA NATHU MALI 

Date: 2024.03.20 13:22:11 +05'30' 


(छाया न. माळी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


